अंतिम सुधारीत अनुदान २०१७-१८ 

“२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ,१९६जिल्हा 
परिषद/ पंचायत संस्थांना सहाय्य - महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, याच्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने- (स्थानिक a8) (०१(०७नियमित 
आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारीवर्ग (२२१५१९१४)” 

मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२९/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मार्च २०१८ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२९/पापु-२३, दि. १५ एप्रिल, २०१७ 
२) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२९/पापु-२३, दि. २९ जून, २०१७ 
३) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२९/पापु-२३, दि. ३ फेब्रुवारी, २०१८ 
४) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२९/पापु-२३, दि. २८ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या नियमित आस्थापनेवरील 
रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी सन २०१७-१८ या 
वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कळम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने- 
(स्थानिक क्षेत्री (०१(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (२२१५ 
१९१४)” या लेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी रुपये १०,१६,१०,०००/-(अक्षरी रुपये 
दहा कोटी सोळा लाख दहा हजार फक्त) व ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये ८,५०,०००/- 
(अक्षरी रुपये आठ लाख पन्नास हजार फक्त ) अशी एकूण रुपये १०,२४,६०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२९/पापु-२३ 


कोटी चोवीस लाख साठ हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली होती. परंतु सन 
२०१७-१८ च्या सुधारीत अंदाजात ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उपशिर्षाखाळील रुपये 
७,२४,४५,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी चोवीस लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) व ३१,सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उपशिर्षाखालील रुपये ७,६५,०००/- (अक्षरी सात लाख पासष्ट हजार फक्त) 
अशी एकूण रुपये ७,३२,१०,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी बत्तीस लाख दहा हजार फक्त) इतकी 
सुधारीत तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. 


2. वरीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानापैकी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
३६,सहायक अनुदाने (वेतन) साठी एकूण रुपये ७,२३,०८,७०१/-(अक्षरी रुपये सात कोटी तेवीस लाख 
आठ हजार सातशे एक फक्त) व ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये ६,२८,०००/- (अक्षरी 
रुपये सहा लाख अठ्ठावीस हजार फक्त ) असे एकूण रुपये ७,२९,३६,७०१/- (अक्षरी रुपये सात कोटी 
एकोणतीस लाख छत्तीस हजार सातशे एक फक्त) इतके अनुदान वाचा मधील अनुक्रमांक १, २, 3, व ४ 
च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन अंतिम 
सुधारित अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभागाच्या नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग यांचे वेतन 
व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक aa) (०१)(०७) नियमित 
आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (२२१५ १९१४)” या लेखाशिर्षाखाली ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ मधील स्तंभ क्र. ७ 
मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदांना रुपये ७,१४,३८,५६८/- (अक्षरी रुपये सात कोटी चौदा 
SRE अडतीस हजार पाचशे अडुसष्ठ फक्त) व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली या 
शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र ब मधील स्तंभ क्र. ७ मध्ये दर्शविल्यानुसार रुपये ५,८३,०००/- 
(अक्षरी रुपये पाच लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) असे एकूण रुपये ७,२०,२१,५६८/- (अक्षरी रुपये सात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२९/पापु-२३ 


कोटी वीस लाख एकवीस हजार पाचशे अडुसष्ठ फक्त) इतके अंतिम सुधारीत अनुदान मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


2. अंतिम मंजूर अनुदानापेक्षा कमी अथवा जास्त रक्‍कम कोषागारातून काढली असल्यास 
त्याबाबतची कारणे संबंधित जिल्हा परिषदेने शासनास सादर करावीत. प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांनी तात्काळ सादर करावे तसेच 
महालेखापाल कार्यालयाशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२११५२०४३४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb 8 Hajare 


DN: c=IN, o=Government Of 

B a | a S a h e b Maharashtra, ou=Water Supply and 
Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5 


. 
B H वे] a re f2d93940a592bd8a91d2970b24702e05 


968e19f, cn=Balasaheb B Hajare 
Date: 2018.05.17 09:55:15 +05'30" 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 

विभागीय आयुक्त, सर्व 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, 

कोल्हापूर, जालना, नांदेड, अकोला, यवतमाळ व नागपूर 

५. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, 
सांगली, कोल्हापूर, जालना, नांदेड, अकोला, यवतमाळ व नागपूर 

६. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे, पालघर, 
रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, जालना, नांदेड, अकोला, यवतमाळ व नागपूर 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 


oc “७ A Oo 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२९/पापु-२३ 


९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, 
जालना, नांदेड, अकोला, यवतमाळ व नागपूर 

१०.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

११.वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१२.कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१३.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय पा.पु.व स्व.वि.क्रं.बजेट-१४१७/ प्र.क्र.१२९/पापु-२३, दिनांक ३१ मार्च,२०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६,जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्रजिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम , १९६१ , च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक क्षेत्र) (०१)(०७)नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारीवर्ग (२२१५ १९१४)" ३६, सहायक 


अनुदाने (वेतन) 

अ. | जिल्हयाचे | सन २०१७-२०१८ | सन २०१७-२०१८ जिल्हा जिल्हा सन २०१७-२०१८ लेखाशिर्ष २२१५ १९१४ खालील अंतिम सुधारित अनुदान (अक्षरी रुपये) 
क्र.| नाव या वित्तीय वर्षाचे या वित्तीय परिषदांकडून | परिषदांकडून | या वित्तीय वर्षाचे 

अर्थसंकल्पीय अंदाज | वर्षामधील एकूण | खर्च झालेले | समर्पित झालेले | अंतिम सुधारित 

वितरीत अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 
9 ? 3 8 4 & o cA 
[१ | ठाणे १९१६१५०९०० ६६९५००० ६३६६००० ३२९००० ६३६६००० रूपये FHS लाख सहासष्ठ हजार फक्त 
२ पालघर ७०१०००० ७०१०००० poo | ७०१०००० रूपये सत्तर लाख दहा हजार फक्त 
३ ।रत्नागिरी १९२०५००० १९२०४१८९ ८११ १९२०४१८९ ।रूपये एक कोटी ब्याण्णव लाख चार हजार एकशे Vale फक्त 
४ सातारा ३८४००० ३५०७१५ ३३२८५ ३५०७१५ रूपये तीन लाख पन्नास हजार सातशे पंधरा फक्त 
4 सांगली ४०७०००० ४०६९४९० ५१० ४०६९४९०  ।रूपये चाळीस लाख एकोणसत्तर हजार चारशे जञव्वद फक्त 
६ ।कोल्हापूर ८२७३८३ ८२७३८३ | oo | ८२७३८३ रूपये आठ लाख सत्तावीस हजार तीनशे त्र्या्ऐंशी फक्त 
po जालना ३४६२३१८ ३०००९६५ ४६१३५३ ३०००९६५ रूपये तीस लाख Taal पासष्ठ फक्त 
८ ।नांदेड १५९६०००० १५९५६१४३ ३८५७ १५९५६१४३  |रूपये एक कोटी एकोणसाठ लाख छपन्न हजार Val त्रेचाळीस फक्त 
९ [अकोला ८१९५००० ८१९५००० Foo ८१९५००० «= | WTS एक्याऐंशी लाख पंच्याण्णव हजार फक्त 
| १० | यवतमाळ ६५००००० ६४५८६८३ ४१३१७ ६४५८६८३ रूपये चौसष्ठ लाख अठ्ठावन्न हजार सहाडो त्र्याऐंशी फक्त 
एकूण १०१६१०००० ७२३०८७०१ ७१४३८५६८ ८७०१३३ ७१४३८५६८ = wa सात कोटी चौदा लाख अडतीस हजार पाचशे अडुसष्ठ फक्त 


Balasaheb 8 Hajare : 


iment, postalCode=400032, 
70b24702605968e15F, 


0830" 


(बाळासाहेब बा. हजारे ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय पा.पु.व स्व.वि.क्रं.बजेट-१४१७/ प्र.क्र.१२९/पापु-२३, दिनांक ३१ मार्च,२०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


कर्मचारीवर्ग (२२१५ १९१४)" 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६,जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्रजिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ , च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने -(स्थानिक क्षेत्र) (०१)(०७)नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 


सन २०१७-२०१८ सन २०१७-२०१८ जिल्हा जिल्हा सन २०१७-२०१८ या | लेखाशिर्ष २२१५ १९१४ खालील अंतिम सुधारित अनुदान 
या वित्तीय वर्षाचे ।या वित्तीय वर्षामधील | परिषदांकडून | परिषदांकडून | वित्तीय वर्षाचे अंतिम (अक्षरी रुपये) 
अर्थसंकल्पीय अंदाज | एकूण वितरीत खर्च झालेले | समर्पित झालेले | सुधारित अनुदान 
अनुदान अनुदान अनुदान 
3 & रद 0) टॅ 
८५०००० १२५००० ४५००० ८०००० रूपये ऐंशी हजार फक्त 
२०५००० [> eo २०५००० रूपये दोन लाख पाच हजार फक्त 
९५००० poe ९५००० रूपये पंच्याणणव हजार फक्त 
शिश ७००० रूपये सात हजार फक्त 
poe a रूपये शुन्य फक्त 
poe ७०००० रूपये सत्तर हजार फक्त 
poe ४००० रूपये चार हजार फक्त 
pe ३७००० रूपये सदतीस हजार फक्त 
poe pF oe | रूपये शुन्य फक्त 
८५००० ८५००० poe ८५००० रूपये Gaal हजार फक्त 
६२८००० ५८३००० ४५००० ५८३००० रूपये पाच लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त 


Balasaheb 8 Hajare - 


Digitally signe 


2, ou=Water Supply and Sanitation Department, postalCode=400032, 
fa4101394c1b11 195{24939403592bd8a91d2970b24702605968e19f, 


Date: 2018.05.17 09:56:00 405'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


